कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१३ जानेवारी, २०२३ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र.का-२/रेशा/५३/३७२९/सन २०२२, दि.२१/०६/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर 
रस्ता SAAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्‍यातील 
खालील ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण =| नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी) 
धुऱ्याचीवाडी पाटगांव प्रजिमा- ५२- ग्रामीण मार्ग- ४१ | (०/००ते २/२००) १६.२०० | प्रमुख जिल्हा 
आडेवाडी  तळेवाडी भटवाडी २.२०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१२२ 
चिक्केवाडी ते कोल्हापूर जिल्हा हद्द ग्रामीण मार्ग- ५२ | (o/oo ते ६/०० 
रस्ता. ६.०० कि.मी. 
मीण मार्ग- ११७| (०/०० ते ८/०० 
८.०० कि.मी. 
एकूण १६.२०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४०/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०९७.५६६ + १६.२००) 
म्हणजेच २११३.७६६ कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबी १६.२०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (४३२२.५३६-१६.२००) ४३०६.३३६ इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०११८१५३६४०९११८ असा आहे. हा BATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


